पनवेल महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट 
करण्यात आलेल्या २३ ग्रामपंचायती मधील 
कर्मचाऱ्यांना पनवेल महानगरपालिकेमध्ये 
समावेठान करण्याबाबत. मा्‌ वे शन करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- पमपा-२२१७/प्र.क्र.४१२ (ब)/नवि-२३ 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), ४ था मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-३२. 
दिनांक:- २३ नोव्हेंबर, २०२० 


वाचा:- 

१) शासन निर्णय अधिसूचना क्रमांक पनपा-२९१४/व्हीआयपीस.क्र.३०१/प्र.क्र.३५४/नवि-२३, 
दिनांक २६.०९.२०१६ 

२) शासन निर्णय क्र. एमसीओ-२०१७/प्र.क्र.५७/नवि-१४, दिनांक २७.०२.२०१७ 

३) नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई यांचा दिनांक २८.०५.२०१९ व 
दिनांक २१.०८.२०१९, दिनांक ०५.१०.२०१९ व दिनांक ३१.०८.२०२० चा अहवाल 

४ नगर विकास विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक पमपा-२२१७/प्र.क्र.४१२/नवि-२३, 
दिनांक २३.११.२०२० 


प्रस्तावना:- 

पनवेल महानगरपालिकेची स्थापना दिनांक ०१.१०.२०१६ रोजी झाली असून, सदर 
महानगरपालिका ही “ड” वर्ग महानगरपालिका आहे. सद्य:स्थितीत महानगरपालिकेचे ४ प्रभाग 
असून, एकूण क्षेत्रफळ ११०.६ चौ.कि.मी. एवढे आहे. सन-२०११ च्या जनगणनेनुसार पनवेल 
महानगरपालिकेची लोकसंख्या ६ लाख इतकी असून, तरंगती लोकसंख्या १३ लाख इतकी आहे. 


२. पनवेळ महानगरपालिकेमध्ये समावेशन करावयाच्या पुर्वाश्रमीच्या ग्रामपंचायत 
कर्मचाऱ्यांबाबत अनेक अडचणी उपस्थित झाल्यामुळे ग्रामपंचायमधील कर्मचाऱ्यांना पनवेल 
महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ठ करण्याठी शासन स्तरावर विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग यांच्या 
अध्यक्षतेखाळी समिती स्थापन करण्यात आली. सदर समितीची बैठक दिनांक २२.०१.२०१९ रोजी 
पार पडली असून या बैठकीचे निर्णय आयुक्‍त, पनवेल महानगरपालिका यांनी दिनांक २५.०१.२०१९ 
च्या पत्रान्वये सादर केले आहे. 


३. विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांच्या अहवालाच्या अनुषंगाने आयुक्‍त तथा संचाळक 
नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांनी शासनाने सूचित केल्यानुसार संदर्भीय क्र. ३, अन्वये 
शासनास अहवाल सादर केला. तसेच महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ठ तत्कालीन ग्रामपंचायतील 
कर्मचाऱ्यांची शैक्षणिक / तांत्रिक अर्हतेची पुर्तता नसणे, नवनिर्मित महानगरपालिकेचे आकृतीबंधाचे 
काम अद्यापी शासन स्तरावर सुरू असणे, इतर बाबी विचारात घेऊन तसेच पनवेल 
महानगरपालिकेची लोकसंख्या, वाढते नागरीकरण, दैनंदिन कामकाज याकरीता आवश्यक 
शैक्षणिक / तांत्रिक अर्हता या सर्वबाबींवर वेळोवेळी शासन स्तरावर विचार विनिमय करण्यात 
आलेला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पमपा-२२१७/प्र.क्र.४१२ (ब)ो/नवि-२३ 


४. महाराष्ट्र महानगरपाळिका अधिनियम, परिशिष्ट-४, नियम-५ (क) अन्वये पनवेल 
महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट करावयाच्या महसुली गावांमधील ग्रामपंचायतींच्या आस्थापनेवरील 
कर्मचाऱ्यांच्या सेवा महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर समाविष्ट करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार 
संदर्भाधीन क्र. ४ अन्वये समावेशन टप्पा क्र. १ मध्ये महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या 
कलम ५१ (४) नुसार पनवेळ महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर तत्कालीन ग्रामपंचायतीमधील ३२० 
कर्मचाऱ्यांपैकी एकूण १०५ कर्मचाऱ्यांचे समावेशन करण्यास मंजुरी प्रदान करण्यात आली. तथापि, 
आता उर्वरीत कर्मचाऱ्यांपैकी VACA पात्र असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे पनवेल महानगरपालिकेमध्ये 
WAI करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन नणय निर्णय:- 


पनवेल महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट झालेल्या तत्कालीन २३ ग्रामपंचायतीमधील 
सद्यस्थितीमध्ये एकूण १८३ कर्मचारी द्वितीय टप्प्यातील समावेशनास पात्र झाले आहेत. सदर 
CARA पात्र असलेले कर्मचाऱ्यांची यादी “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमुद केली आहे. तसेच 
“परिशिष्ट-ब” मध्ये समावेशनास पात्र असलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून घ्यावयाचा हमीपत्राचा नमुना 
दिला आहे. 
२. पनवेल महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट झालेल्या तत्काळीन ग्रामपंचायती मधील 
कर्मचाऱ्यांना पनवेल महानगरपालिकेमध्ये समावेशन पुढील अटी व शा्तींच्या अधीन राहून निर्माण 
करण्यात येत आहे:- 


१) संबधित कर्मचाऱ्यांची मुळ नियुक्‍ती प्रचलित नियमानुसार व पनवेल 
महानगरपालिकेच्या निर्मितीच्या प्राथमिक अधिसूचनेच्या दिनांकापूर्वीची 
असावी. प्रत्यक्ष समावेशन करताना संबंधित कर्मचाऱ्यांचे मुळ नियुक्‍ती व कायम 
करण्याचे ठराव, नियुक्‍ती sear, सेवा पुस्तक, वेतनप्रमाणपत्र/वेतन खात्याचे 
बँक पासबुक इ. तपशिल आयुक्‍त, पनवेल महानगरपालिका यांनी तपासावा. 

२) पनवेळ महानगरपालिकेच्या आकृतीबंध व सेवाप्रवेश नियमास शासनाची 
मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर पदनिर्मितीच्या दिनांकापासून संबंधित कर्मचाऱ्यांचे 
समावेहान करण्यात येईल व त्यांना नियमित वेतनश्रेणीत सामावून घेण्यात 
येईल. 

3) संबंधित कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणीनुसार वेतन भत्ते व सेवाविषयक लाभ हे प्रत्यक्ष 
समावेडानाच्या दिनांकापासून लागु होतील. 

४) संबंधित ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांचे समावेशन करताना संबंधित कर्मचाऱ्यांची 
शैक्षणिक / तांत्रिक अर्हता विचारात घ्यावी. प्रत्यक्ष समावेशानाच्या प्रक्रियेत सदर 
कर्मचाऱ्यांची शौक्षणिक / तांत्रिक अर्हता तपासण्याची जबाबदारी आयुक्त, 
पनवेल महानगरपालिका यांची राहील. 

५) शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार मान्य असलेली शैक्षणिक / तांत्रिक अर्हता 
विचारात घेतल्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्यांचे समावेशन आदेश पारित करताना 
केवळ पात्र कर्मचाऱ्यांना वर्ग-३ / वर्ग-४ मधील पदावर समावेशन करावे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पमपा-२२१७/प्र.क्र.४१२ (ब)ो/नवि-२३ 


&) 


पनवेल महानगरपालिकेमध्ये संबंधित ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांचे समावेडान 
करताना लिपीक या पदासाठी किमान शौक्षणिक अर्हता १० वी पास अशी 
असावी. तसेच पूर्वाश्रमीच्या सफाई कामगारांची शैक्षणिक अर्हता किमान ४ थी 
उत्तीर्ण आहे, अशा कर्मचाऱ्यांचा समावेश करताना त्यांना सफाई कामगार 
संवर्गात ग्राह्य धरण्यात यावे. 
तथापि, या व्यतिरीक्त शौक्षणिक / तांत्रिक अर्हता धारण न करणारे 
कर्मचारी परंतू किमान ४ थी पास व मराठी लिहिता व वाचता येणारे असे 
कर्मचारी “बहुउद्देशीय कर्मचारी” या संवर्गामध्ये समाविष्ट करण्यात यावे. 
तथापि, शैक्षणिक अर्हता धारण न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना विशोष बाब 
म्हणुन “बहुउद्देशीय कर्मचारी” वर्गात समाविष्ट करण्यात यावे. 
उपरोक्त नमुद करण्यात आलेल्या बहुउद्देशीय कर्मचारी संवर्गामधील समाविष्ट 
कर्मचाऱ्यांच्या सेवा, नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती / स्वेच्छा सेवा निवृत्ती / 
अकाली मृत्यू / बडतर्फी/ सेवा समाप्ती या कारणास्तव संपुष्ठात आल्यास 
सदरचे पद आपोआप व्यपगत करण्यात येईल. 
पुर्वाश्रमीच्या पनवेल नगरपरिषद व विद्यमान महानगरपालिकेतील कर्मचारी 
यांच्या सेवा जेष्ठता यादीमध्ये, ग्रामपंचायती adie समावेशनास पात्र 
कर्मचाऱ्यांची समायोजनानंतर संबंधित संवर्गातील “सेवा जेष्ठता” ही 
कनिष्ठतम राहिल. 
तसेच उपरोक्त कर्मचाऱ्यांच्या समावेशानानंतर संबंधित संवर्गातील पात्र 
कर्मचाऱ्यांना महानगरपालिकेतीळ त्या संवर्गाच्या बिंदुनामावलीमधीळल 
नियमाप्रमाणे त्यांच्या जातीच्या प्रवर्गानुसार दर्शविण्यात यावे व बिंदुनामावली 
तपासणीची कार्यवाही पनवेळ महानगरपालिकेने करावी. 


१०महाराष्ट्र शासनाने शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी दिनांक 09.90.2004 नंतर 


११) 


१२) 


नियुक्‍त कर्मचाऱ्यांना परिभाषित निवृत्तीवेतन अंशदान (DCPS) योजना लागू 
केळी आहे. पनवेळ महानगरपालिकेत Pasa! पात्र असलेल्या 
कर्मचाऱ्यांना पुर्वाश्रमीची सेवा निवृत्ती योजना लागू राहणार नाही. 

पनवेल महानगरपालिकेमध्ये ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांच्या समावेडानानंतर 
पनवेळ महानगरपालिकेतील wry अस्थायी आस्थापनेवरील 
कर्मचाऱ्यांप्रमाणे गटविमा योजना / वैद्यकीय विमा अथवा वैद्यकीय देयक 
प्रतीपूर्ती करण्याची योजना रजा नियम लागु राहतील. 

तथापि, दिनांक ०१.१०.२०१६ नंतर सदर कर्मचाऱ्यांचे समावेशन होत असल्याने 
त्यांना परिभाषित निवृत्तीवेतन अंशदान (DCPS) योजनचे सदस्य होणे अनिवार्य 
असेल. 


१३)सदर कर्मचाऱ्यांना Vad Gade महानगरपालिकेच्या स्थायी / 


अस्थायी आस्थापनेवरील कार्यरत कर्मचाऱ्यांप्रमाणे नव्याने समायोजीत 
झालेल्या कर्मचाऱ्यांना स्थायी आदेश॒ मिळाल्यानंतर नियमानुसार 
अनुकंपातत्वावर नेमणुकीसंदर्भातील नियम लागु राहतील. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पमपा-२२१७/प्र.क्र.४१२ (ब)ो/नवि-२३ 


१४) सफाई कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ “अनुसूचित जाती” प्रवर्गातील सफाई कर्मचारी 
लाड-पागे समितीच्या शिफारशीनुसार वारसा हक्काने नोकरी मिळण्यास पात्र 
आहेत. तसेच केवळ “अनुसूचित जाती” प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यास त्यांच्या 
सेवानिवृत्ती/मृत्यू/रुग्णता सेवानिवृत्तीनंतर त्यांच्या वारसास लाड व पागे 
समितीच्या शिफारशीनुसार सेवेत सामावुन घेण्याबाबत कार्यवाही 
महानगरपालिकेने वेळोवेळी करावी. 

१५ पनवेळ महानगरपालिकेत समावेशनासाठी पात्र असलेल्या संबंधित 
कर्मचाऱ्यांकडून “परिशिष्ट-ब” मधील हमीपत्र पनवेल महानगरपालिकेने भरुन 
घ्यावे. सदर हमीपत्र म्हणजेच संबंधित कर्मचाऱ्याचे ना-हरकत प्रमाणपत्र होय. 

१६पनवेळ महानगरपालिकेमध्ये समावेशनासाठीच्या पात्र असलेल्या 
ग्रामपंचायतीमधील कर्मचाऱ्यांच्या समावेशनासंदर्भात विहित तांत्रिक (॥5- 
CIT, टंकलेखन) Seda सुट अथवा त्याबाबत प्रमाणपत्र सादर करण्यास 
कालावधीबाबत खालीलप्रमाणे अटी विहित करण्यात आल्या आहेत:- 

पनवेळ महानगरपालिकेमध्ये समावेडानासाठी पात्र असलेल्या 
ग्रामपंचायतीमधील कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्‍तीसंदर्भात विहित शैक्षणिक अर्हता 
धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपैकी जे कर्मचारी तांत्रिक अर्हता धारण करीत 
नसतील अशा कर्मचाऱ्यांपैकी 

अ) ५० वर्षापेक्षा अधिक वय असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना समावेडानासाठी तांत्रिक 
अर्हतेमधून सूट देण्यात येत आहे. 

ब) ५० वर्षापेक्षा कमी वय असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी ३ वर्षाच्या काळावधीत 
तांत्रिक अर्हता प्राप्त करुन त्याबाबतची प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्‍यक 
असेल. या ३ वर्षाच्या कालावधीत संबंधित कर्मचाऱ्यांनी विहीत तांत्रिक 
अर्हतेबाबतची प्रमाणपत्र सादर न केल्यास, त्यांचे समावेडान रद्द करण्यात 
येईल. 

१७ संबंधित सर्व कर्मचाऱ्यांचे प्रत्यक्ष समावेशन करताना उपरोक्‍त अटी, 
WARM अहवाल व प्रचलित शासन धोरण/सेवानियम यांची परिपुर्ण 
पुर्तता करण्याची जबाबदारी आयुक्‍त, पनवेल महानगरपालिका यांची राहील. 


३. आयुक्त, पनवेल महानगरपालिका यांनी परिच्छेद क्र. मधील नमुद अटी व शर्ती 
बंधनकारक असून त्याचे पालन करूनच समावेशनाची प्रत्यक्ष कार्यवाही करण्यात यावी. यामध्ये 
प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना कोणतीही अडचण निर्माण झाल्यास त्याबाबत झासनाचे मार्गदर्शन 
घेण्यात यावे व याबाबत शासनाचा निर्णय अंतिम राहिल. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पमपा-२२१७/प्र.क्र.४१२ (ब)/नवि-२३ 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२०११२३१७२२०६५९२५ असा आहे. 
सदर झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Shankar 
Trambak Jadhav = 


(शांकर जाधव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सोबत:- परिशिष्ट-“अ” व परिशिष्ट -“ब” 


प्रति, 
१ 


) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई. 
) आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय. 

) जिल्हाधिकारी, रायगड. 

) महापौर, पनवेल महानगरपालिका, जि.रायगड. 
) 

) 

) 

) 


AD 


Cc AN 


o~ 


| 


आयुक्‍त, पनवेल महानगरपालिका, जि.रायगड 

प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहायक. 

कार्यासन अधिकारी (नवि-१४), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती (नवि-२२). 


£99) 


S 


~ 


vo 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


परिशिष्ट - अ (टप्पा-२) 


ग्रामपंचायतीचे नाव कर्मचाऱ्याचे नाव शैक्षणिक / तांत्रिक अर्हता विचारात 
घेऊन ज्या पदावर समावेशन मंजुर 


का 
agate करमना 
agate कवा 
agama 
agate कतवा 
व्हजहेशोय कमार 
कळंबोली श्री. मनोज रामफळ पिवाळ बहुउद्देशीय कर्मचारी 

agate mia 
agate aa 
agate mia 


CEE: 


शक 


वहेशाव a 
agra 
agoet a 
खारघर बहुउद्देशीय कर्मचारी 
खारघर बहुउद्देशीय कर्मचारी 
agora 

खारघर बहुउद्देशीय कर्मचारी 
agora 
agoeA कर्गवार 
age 
agoeA कर्गार 
goer 
वहेशाव a 
ger 
वहरेशाव aa 
agra 
wi agoe कर्गवार 


| 


3p} 3b) Sb} 35] 3 अ Sp 


Ea 


g| a] a] a] @| a] 3, 
a 
{. | 


q 
“| | | 4] च्क 


4)| G 


4 


“| 2 


जं 


जं 


S| 


A] XV] A] VI] VI “2 | VI] BI LI VI OF] > | CO] > 
“०0 | (*२।| ७ | my] o£] Kc] av] 2] 0 ७." (८. | mo 


र्क 


AD 
ios 


AN 
re) 


Cl] KC] > 
ae) fo) 


Slo! oc Ll} KCl] LK] Kc] Kc] Ky] ०८ | ०८ 
०9८ | aw] “९) “० | (२| | om] co] 9८ | ev] 2 


ठ 


षु q 


c 

es 
Co 

eo 


षु x 


ee LK) >८ 
we) SG] —m 


a 
al 
‘dl 
8 


घोटचाळ 


4 4 
ay) a 
al} 
al| al} al 


4 
al 
‘dl 
8 


पालेखुर्द — 


rl 
a 


डु 
ग: 


a) 
% 


रोहिंजन 
कामोठे 
खारघर 
कळंबोली 


SI 
4 
al 


जं 
4 
al 


ओवे 
तलोजा पाचनंद 
नावडे विभाग 
कळंबोली 


| tf 
ह. 
cay, 


4 
ह. 
cay, 
3 


4) 2 
al sf 


3 
+ 
ob 


खारघर 

रोडपाली विभाग 
कालुद्रे 
पेणधर 


ग्रामपंचायतीचे नाव 


कर्मचाऱ्याचे नाव 


श्रीम. मुक्ताबाई बाळकृष्ण भोईर 


श्री. बाबुराव कान्हा पालकर 


श्रीम. मंगळाबाई लहु पाटिल बहुउद्देशीय कर्मचारी 


श्री. विश्राम अभिमन्यु म्हात्रे 
श्रीमती.श्रध्दा BAHL भगत 


a 


घेऊन ज्या पदावर SAAT मंजुर 


शक 


बहुउद्देशीय कर्मचारी 
बहुउद्देशीय कर्मचारी 


| 


क 


बहुउद्देशीय कर्मचारी 
बहुउद्देशीय कर्मचारी 
बहुउद्देशीय कर्मचारी 
बहुउद्देशीय कर्मचारी 
बहुउद्देशीय कर्मचारी 
बहुउद्देशीय कर्मचारी 
बहुउद्देशीय कर्मचारी 


| S| & 


ant aan 
लिपीक 


Sl SH) SH) Sl Ss) Sl] a) Sa] a) Sa] a] a] a] a] Sy] Sy St | 


SP} 3P| SP} SP} SP] SP} SP) SP} BP] SP} P| SP} SP) SP] SP) SP] SP) BP 
| =} च ) S| S|) 3} चीच S| S| S|) S| S| चीच क 


$i 


ग्रामपंचायतीचे नाव कर्मचाऱ्याचे नाव 


ममता. मिलम ARTE 
६४ 


Tarn पाचनंद श्री. रामा लक्ष्मण भोवते 
६५ तलोजा पाचनंद श्री. अक्षय विष्णू केणी 
६६ 


श्री. राजेश ओमकारराव बागडे 

६७ श्रीमती. प्रतिक्षा मच्छिंद्र पाटील 
TR 
कोठ 
wei 
aul 
we 
ag 
aT 
wa 

श्री. मंगळ्या रामा उघडा 


श्री. बबन आत्माराम मधे 


$s 
ह. 
स 


य 
ih, 


cS 


9 
8 
a) 
S 


A 


र्ग! 
4} & 
ay} ab} 3b 


कळंबोली 
use विभाग 
use विभाग 


io 


(94 
g 
८५ 
८९ 


a 
Gl 
4 


S/S) St] SH] HS] SH] St] So 


ot 
$i 


Ss 


=p] =p 


=p 
zsh) 20h, 


da, 


सफाई 
सफाई 
सफाई 
सफाई 
सफाई 
सफाई 
सफाई 
सफाई 
सफाई 
सफाई 
सफाई 
सफाई 


हिता 
99 
1] 4H] 4 
4a) 4 
i] Al 2 


Al Al Al Al a 


AM»! AU] AMA) AMA} AMA] AMA 
999999 


| 
A 


zal da 
S| 4 
1] 4] 4 
-- | -4 
i] Al 2 


4 
4 
A 


“ल 2a, 
$| 4 


= 
Ss 
A 


ग्रामपंचायतीचे नाव कर्मचाऱ्याचे नाव 


घेऊन ज्या पदावर समावेशन मंजुर 


कोठ 
श्री. नयन जनार्दन गोवारी 
aT 
AR 
TR 
७६८८८८ 
बह a HT 
go A 

कर्मचारी 

कर्मचारी 

कर्मचारी 


| 3 
2, 
ay] ay 


०८ | aw] 2A] oO 
3] 3] 4 
4 4} 4+ 
ay}; ay) ay 


“4 


Ei 
aa) 
Gl 
A 
a 


—o| |] 0} 0 
0 fe) 0 fe} 
LS] ०9८ | 6८० | “> 


2 
0000000600: 
al] 4 4) a} 3) a a 
S| ab} ob) ab} ob ab) ab} ob 


[gates] 
gata कवन 


ग्रामपंचायतीचे नाव कर्मचाऱ्याचे नाव 


घेऊन ज्या पदावर समावेशन मंजुर 


शक 


१२२ श्री. रवी प्रकाहा ठाकूर बहु उद्देशिय कर्मचारी 
agate 
2) 
agate 
2) 
तळोजा पाचनंद बहु उद्देशिय कर्मचारी 
तळोजा पाचनंद बहु उद्देशिय कर्मचारी 

१२९ 
कर 


| >| 


Teron पाचनंद ag उद्देशिय कर्मचारी 
व बह aT HA 
तोंडरे.नागझरी विभाग श्री. जानु महादु तांबडे बहु उद्देशिय कर्मचारी 
EARTH 
aaa 
aga HT 
Z gee कमचार 
ag aH 
ब्हल्वेशयकनवारी 
बह aT 
कर कामोठे 
[ata 
कळंबोली 


“| ७ | कक 4 


शक 


र्क 


oy 


=| A विठो मोतीराम नाईक 
sh A TR नाईक 


AN 


खारघर श्री. जितेंद्र गंगाराम मढवी स्वच्छता निरिक्षक 
खारघर श्री. अनिल उत्तम कोकरे कनिष्ठ अभियंता 


१४५ 
१४६ 
१४७ 
१४८ 
१४९ 
१५० 


ओवे श्री. संतोष चंदर कातकरी सफाई कामगार 


si 
ra 
arg 


-o}| -2 
oom ०9८ 
o 


ग्रामपंचायतीचे नाव कर्मचाऱ्याचे नाव 


घेऊन ज्या पदावर समावेशन मंजुर 


शक 


agar sa 
१५३ श्रीम. अरुणा चंद्रकांत कदम बहुउद्देशीय कर्मचारी 
प agate क्वारी 
sgt कमार 
agar क्वारी 
नावडे बहुउद्देशीय कर्मचारी 
कळंबोली बहुउद्देशीय कर्मचारी 
कळंबोली बहुउद्देशीय कर्मचारी 


क 


| 


शक 


| 


शक 


ae 

११६ | 

१५९ 

१६० आसुडगाव बहुउद्देशीय कर्मचारी 
१६१ आसुडगाव बहुउद्देशीय कर्मचारी 
wl बहरेशाव कर्गवार 
| 

1) 
1९. 
2 
ai 


roa 
० 
| | 


AN 
4 
ह. 
cay, 
3} 
paar) 


agora 
agoet Ta 
agora 
aoe 
१६७ पडघे बहुउद्देशीय कर्मचारी 
वह्ेशाव A 
१६९ पडघे बहुउद्देशीय कर्मचारी 
agoe aan 
= agora 
ओवे श्री. नागेश नामा मधे बहुउद्देशीय कर्मचारी 
agora 
agoet AA 
agora 
पडघे बहुउद्देशीय कर्मचारी 

तळ agora 
तळोजा पाचनंद बहुउद्देशीय कर्मचारी 
१७९ तळोजा पाचनंद बहुउद्देशीय कर्मचारी 
व्हळेशाव Ta 


| 


zn 

S| 

8] 

a 
35] Sh} Sp 
“| 2 


im 
त्र 
cul 


a 
S 
Ze) 
x 
oY 


g 
जं 
4 
al 


“| चक च्क 


“| क क | च्क 


-2| | 0 
mm} fC] 
q 
a 

sy 


-2 
S 
cS 
af 
“wy 


क 


परिशिष्ट- ब 
शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक-पमपा-२२१७/प्र.क्र.४१२ (बो/नवि-२३, 


हमीपत्र 
गी ,वय------ राहणार्‌ ---------- पस. जिल्ह्यातील नव्याने स्थापन 
बोलल्या ------- महानगरपालिका संबंधित तत्कालीन भूतपूर्व ग्रामपंचायतीचा कर्मचारी आहे व 
सध्या ------ महानगरपालिका येथे कार्यरत आहे. 


शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र.पमपा-२२१७/प्र.क्र.४१२ (बो/नवि-२३, दिनांक 
२३.११.२०२० नुसार राज्यातील नवनिर्मित नगरपरिषदा/नगरपंचायतीमध्ये तत्काळीन 
ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांचे GAMA करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 
दिनांक ०१.१०.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये नव्याने स्थापित पनवेळ महानगरपालिकेच्या 
आस्थापनेवर VASA अनुषंगाने स्वेच्छेने हमीपत्र देत असून, शासन निर्णय दिनांक 
२३.११.२०२० अन्वये निर्गमित मार्गदर्शक तत्वे मला मान्य असून पनवेल महानगरपालिकेकरीता 
माझ्या सेवेच्या संदर्भात घेण्यात आलेले सर्व निर्णय मला मान्य आहेत. भविष्यात मी, यासंदर्भात 
कोणतेही आक्षेप घेणार नाही. 
वर नमुद केलेल्या दिनांक 23.99.2020 झासन निर्णयात नमूद केलेल्या अटी व 
शर्ती पुर्ण न केल्यास माझे करण्यात आलेले GAMMA रद्द करण्यात येईल व मी त्यानंतर इतर 
कोणत्याही पदावर GAARA पात्र राहणार नाही, याची मळा जाणीव आहे. व त्यामुळे माझ्या 
होणाऱ्या नुकसानाची जबाबदारी माझी स्वतःची असेल. तसेच याबाबत मला कुठलीही तक्रार किंवा 
मा.न्यायालयात दावा करण्याचा मळा अधिकार राहणार नाही. 
वरीळप्रमाणे हमीपत्र मी ------------ हे स्वतःच्या मर्जीने लिहून देत असून 
त्याआधारे माझे विहित अटी-शर्तीवर उपलब्ध रिक्‍त पदावर समावेशन करण्यात यावे. 


लिहून देणाऱ्याचे नाव व स्वाक्षरी 
ठिकाण :- 


दिनांक :- 


प्रति, 
आयुक्त, 
पनवेल महानगरपालिका, 
पनवेल, जि.रायगड 


